डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक 
ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. एस. आर. 
रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक 
ग्रंथमित्र पुरस्काराबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ -: १) शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 
दि.२८.०८.२०१९. 
२) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३१/ 
पुरस्कार (२०१६-१९) /२०१९-२०/९०१०, दि.०४.०९.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन दि. २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री. मोहन महादेव गोरे, मु. पो. 
मोघा (खुद), ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद यांना जाहीर करण्यात आलेला राज्य शासनाचा सन 
२०१८-१९ चा औरंगाबाद विभागाचा डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट विभाग स्तरीय ग्रंथालय 
कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेताक २०१९०९०७१७१४०२८८०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhi har 
Dattatraya या 
st 
R bh K h 0057acb8ed170e1748553c17db300239c347b 
a mM a u a a r Pa ताता ह 10530" 


(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. a 


न्न 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीयसहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीयसहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई (व्यापक प्रसिद्धीसाठी) 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व SHAM) AERTS, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) मुंबई. 
१०.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक / जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ जिल्हा ग्रंथपाल. 
१२. कक्ष अधिकारी ( साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


